वर्ष ८ , अंक २ ९ ] 


सत्यमेव जयते 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 29236 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - मध्य उप - विभाग 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - १ 


नगरविकास विभाग 

४ था मजला , मुख्य इमारत , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ जून २०२२ . 


सूचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस -१२२२ / १०८ ९ / प्र.क्र . ७० / २२ / नवि -१२ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका , बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरणे / विशेष नियोजन प्राधिकरणे / विकास प्राधिकरणे , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , नैना , 
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट , हिल स्टेशन नगरपालिका , पर्यावरण , वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचित केलेली संवेदनशील क्षेत्रे 
व लोणावळा नगरपरिषद तसेच नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको कार्यरत असलेले क्षेत्र , पिंपरी -चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण , मिहान , 
एमएडीसी , एमएसआरडीसी , ही नियोजन प्राधिकरणे वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणे व प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरीता एकत्रिकृत विकास 
नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ( युडीसीपीआर ) ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त युडीसीपीआर " असा करण्यात आला आहे ) शासनाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) मधील तरतुदीनुसार 
शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१८१८ / प्र.क्र . २३६ / १८ / वियो व प्रायो / कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) व कलम २० ( ४ ) / नवि- १३ , दिनांक २ 
डिसेंबर २०२० अन्वये मंजूर केली असून , ती दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आली आहे ; 


[ पृष्ठे ८० , किंमत : रुपये १६.०० 


आणि ज्याअर्थी , उक्त युडीसीपीआरचे प्रकरण १४ – Special Schemes मध्ये विनियम १४.८ हा नागरी पुनर्निर्माण योजनेशी 
संबंधित आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विनियम " असा करण्यात आला आहे . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विनियमाच्या खंड १४.८.१ ( iii ) ( जी ) हा महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मुलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , 
१ ९ ७१ चे कलम ४ अन्वये घोषित झोपडपट्टी किंवा सार्वजनिक भूखंडावरील दिनांक १ जानेवारी १ ९९ ५ पूर्वीची झोपडपट्टी किंवा शासनाने 
इतर दिनांकास अधिसूचित केलेले क्षेत्र , नागरी पुनर्निर्माण योजनेमध्ये अंतर्भूत करता येते . तथापि , असे क्षेत्र क्लस्टर क्षेत्राच्या अधिकतम 
२५ % राहील , अशी तरतूद आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त खंड " असा करण्यात आला आहे ) ; 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण क्लस्टरच्या हद्दीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या झोपडपट्टीचा विकास करीत असल्याचे 
निवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे 
; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , प्राप्त निवेदन विचारात घेतल्यानंतर उक्त युडीसीपीआर मधील उक्त विनियमाच्या उक्त खंडामध्ये सूचनेसोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसार सुधारणा करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित 
फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) . 


आणि त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप - कलम ( १ कक ) ( क ) अनुसार प्रदत्त असलेल्या शक्तीस अनुसरून 
शासन सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विश्लेषित केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून हरकती आणि / किंवा सूचना 
मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . शासनातर्फे संबंधित विभागीय सहसंचालक , नगररचना , यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ ( १ ) 
अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून , उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि / किंवा सूचनांवर संबंधितांना 
सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व संबंधित महानगरपालिका तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण यांचे म्हणणे विचारात 
घेवून अहवाल शासनास सादर करण्याकरीता त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून १ ( एक ) महिन्यात हरकती आणि / किंवा सूचना संबंधित विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांचेकडे करण्यात याव्यात . विहित 
मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि / किंवा सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 


सदरची सूचना खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील . 
( १ ) सर्व विभागीय सहसंचालक , नगररचना . 

( २ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण , वांद्रे , मुंबई . 

( ३ ) सर्व आयुक्त महानगरपालिका . 

( ४ ) सर्व सहायक संचालक , नगररचना , शाखा कार्यालये . 

सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) वेबसाईटवर उपलब्ध राहील . 

परिशिष्ट 


Existing Provision 

Proposed Modification 

Clause 14.8.1 ( iii ) ( g ) Slum area Clause 14.8.1 ( iii ) ( g ) · Slum area declared as slums 
declared as slums under section 4 of the under section 4 of the Maharashtra Slum Areas 
Maharashtra Slum Areas ( Improvement , ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 1971 or slums on Public lands prior to 1st January 
or slums on Public lands prior to 1995 or such other reference date notified by the 
1st January 1995 or such other reference | Government . However such slum area shall be 
date notified by the Government . maximum 25 % of cluster area . 
However such slum area shall be 
maximum 25 % of cluster area . 

In case of Ulhasnagar Municipal Corporation , 
Minimum area shall be 4000 sq.mt. for non - congested 
area . 


- 


In case of Ulhasnagar Municipal 
Corporation , Minimum area shall be 
4000 sq.mt. for non - congested area . 


Notwithstanding Anything Contained in 
these regulation , it shall not be permissible to 
develop declared slum under Regulation No. 14.7 
which is included in URP / URS prepared and 
notified as per Regulation No. 14.8.1 ( ii ) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

— 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 27th June 2022 . 

Notice 


m 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1222 / 1089 / C.R . 70 / 22 / UD - 12.— Whereas , the Government of Maharashtra has 
sanctioned the Unified Development Control and Promotion Regulations ( UDCPR ) ( hereinafter 
referred to as ' the said UDCPR ' ) for all the Regional Plans and Planning Authorities of the 
state except Municipal Corporation of Greater Mumbai , other Planning Authorities / Special 
Planning Authorities / Development Authorities within the limit of Municipal Corporation of 
Greater Mumbai , MIDC , NAINA , Jawaharlal Nehru Port Trust , Hill Station Municipal 
Councils , Eco Sensitive Eco - Fragile region notified by MoEF and CC and Lonavala Municipal 
Council and Area under CIDCO's jurisdiction as Planning Authority , PCNTDA , MIHAN , MADC , 
MSRDC in Maharashtra under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 ( hereinafter referred to as ' the said Act ' ) vide Notification No. TPS - 1818 / CR.238 / 18 / DP . 
and RP./Sec . 37 ( IAA ) ( c ) and sec 20 ( 4 ) / UD - 13 , dated 2nd December 2020 which has come into 
force with effect from 3rd December 2020 ; 


And whereas , Regulation No. 14.8 in Chapter - 14 - Special Schemes of the said UDCPR is 
regarding the Urban Renewal Scheme applicable for all Municipal Corporation ( hereinafter 
referred to as " the said Regulation " ) ; 


And whereas , clause 14.8.1 ( iii ) ( g ) of the said Regulation is regarding the inclusion of slum 
area declared as slums under section 4 of the Maharashtra Slum Areas ( Improvement , Clearance 
and Redevelopment ) Act , 1971 or slums on Public lands prior to 1st January 1995 or such other 
reference date notified by the Government , in the Urban Renewal Cluster ( URC ) . However such 
slum area shall be maximum 25 % of cluster area ( hereinafter referred to as " the said Clause " ) ; 


And whereas , Government has received representation that the Slum Rehabilitation 
Authority are developing of slums which are in the boundary of cluster ; 


And whereas , after considering the representation , Government is of the opinion that , it is 
necessary to modify the said Clause of the said Regulation of the said UDCPR as mentioned in 
Schedule appended with the Notice ( hereinafter referred to as ' the proposed modification ' ) . 


Now therefore , in accordance with the provisions contained in sub - section ( 1AA ) ( a ) of section 37 
of the said Act , the Government hereby publishes this notice for inviting objections and / or 
suggestions in respect of the proposed modification described in the Schedule appended to this 
notice , from the general public within 30 ( thirty ) days from the date of publication of the notice in 
Maharashtra Government Gazette . The objections and / or suggestions shall be addressed to the 
Concerned Divisional Joint Director of Town Planning who is hereby appointed as an Officer on 
behalf of Government under section 162 ( 1 ) of the said Act , for hearing the objections and / or 
suggestions which may be received from the general public within the aforesaid stipulated period 
and also the say of the Concerned Municipal Corporation and the Slum Rehibilation Authority 
and submit his report to the Government . The objections and / or suggestions received within the 
aforesaid stipulated period shall only be considered by the Government . 


This notice is kept for inspection to the general public in the following offices for the period 
of one month on all working days . 


( 1 ) All Divisional Joint Director of Town Planning . 

( 2 ) All Municipal Commissioners . 

( 3 ) The Chief Executive Officer , Slum Rehibilation Authority , Bandra , Mumbai . 

( 4 ) All Assistant Director of Town Planning , of District Branch , Offices . 

This notice is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ) . 

भाग एक ( म.उ.वि. ) १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 

Schedule 


Existing Provision 

Clause 14.8.1 ( iii ) ( g ) Slum area 
declared as slums under section 4 of the 
Maharashtra Slum Areas ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 
or slums on Public lands prior to 
1st January 1995 or such other reference 
date notified by the Government . 
However such slum area shall be 
maximum 25 % of cluster area . 


In case of Ulhasnagar Municipal 
Corporation , Minimum area shall be 
4000 sq.mt. for non - congested area . 


शके १ ९ ४४ 


Proposed Modification 

Clause 14.8.1 ( iii ) ( g ) — Slum area declared as slums 
under section 4 of the Maharashtra Slum Areas 
( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 
1971 or slums on Public lands prior to 1st January 
1995 or such other reference date notified by the 
Government . However such slum area shall be 
maximum 25 % of cluster area . 

In case of Ulhasnagar Municipal Corporation , 
Minimum area shall be 4000 sq.mt. for non - congested 
area . 


Notwithstanding Anything Contained in 
these regulation , it shall not be permissible to 
develop declared slum under Regulation No. 14.7 
which is included in URP / URS prepared and 
notified as per Regulation No. 14.8.1 ( ii ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांचे कार्यालय 


आदेश 

क्रमांक वि- १ / स्व.अ.बनकरनापत / अधि . / कर्म . / क . १५६ / अधि प्रदान / ४२३४ / २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 
या आदेशान्वये स्व . अशोकराव बनकर नागरी सह . पतसंस्था मर्या . , पिंपळगाव बसवंत , ता . निफाड , जि . नाशिक या संस्थेचे खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 

अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . अनिल बाबुलाल गुजराणी 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

नाशिक जिल्हा 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ -३ , अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र 
नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडलेला आहे . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को- ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / पतसंस्था " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


शके १ ९ ४४ 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . 


संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ 
अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी . विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस 
दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व 
त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील . 


नाशिक , 
दिनांक ३० मे २०२२ . 


डॉ . सतिश खरे , 
जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९९ ४४ 
७ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांचे कार्यालय 

आदेश 

— 

क्रमांक वि -१ / श्रीजगदंबामाताग्रापत / अधि . / कर्म . / क . १५६ / अधि प्रदान / २०२२ / ४२३३ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
२०२२/४२३३ . 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 
या आदेशान्वये श्री जगदंबा माता ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या . , कुंदेवाडी , ता . सिन्नर , जि . नाशिक या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 

: 

शक्तीची व्याप्ती 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . प्रविण सुर्यकांत शिंदे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

नाशिक जिल्हा 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३ , अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र 
नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडलेला आहे . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / पतसंस्था " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


शके १ ९ ४४ 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . 


संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही 
नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी . विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून 
पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकारी प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
आपली राहील . 


नाशिक , 

दिनांक ३० मे २०२२ . 


डॉ . सतिश खरे , 
जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , नाशिक . 


अ . क्र . 


▬▬▬▬▬▬ 

क्रमांक कृषी पत- ४ / रायगड जिमस / का.क. १५६ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . , रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


( १ ) 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - १ यांचे कार्यालय 
आदेश 


२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . बी . आर . नांदगांवकर 


श्री . बी . बी . पाटील 


श्री . एस . एस . देशमुख 


श्री . एस . जी . नागे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


चिफ मॅनेजर 
( कर्ज वसुली विभाग ) 

डेप्युटी चिफ मॅनेजर 
( विभागीय अधिकारी ) 
अलिबाग विभाग . 


डेप्युटी चिफ मॅनेजर 
( विभागीय अधिकारी ) 

माणगांव विभाग . 


डेप्युटी चिफ मॅनेजर 
केंद्र कार्यालय , अलिबाग . 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


सदर आदेशान्वये 
दिलेले कार्यक्षेत्र 
( ५ ) 

महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र राज्य 


९ 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 
भाग एक ( म.उ. वि . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


शके १ ९ ४४ 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


66 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . , रायगड ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


पुणे , 

दिनांक ३१ मे २०२२ . 


( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकुमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


— 

क्र . ना . बँका / १ - सआ / नांदुरा अर्बन / का.क. १५६/२०२२/१३१० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमीरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे , या आदेशान्वये दि नांदुरा अर्बन को - ऑप . बँक लि . , नांदुरा , जि . बुलडाणा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 

शक्तीची व्याप्ती 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 


( १ ) 

१ 

२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . गजानन माधव मुळे 

श्री . नंदकिशोर साहेबराव कानडजे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 

अधिकारी 

सहाय्यक वसुली अधिकारी 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

जिल्हा 

( ५ ) 


महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 


अटी. 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा यांना सादर करावी . 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि नांदुरा अर्बन को - ऑप . बँक लि . , 
नांदुरा , जि . बुलडाणा " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

भाग एक ( म.उ. वि . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


शके १ ९ ४४ 


> 


( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


पुणे , 

दिनांक ६ जून २०२२ . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
वसुली अधिकारी यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावा . 


शैलेश कोतमीरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


क्र . ना . बँका / १ - सआ / नवजीवन को - ऑप . बँक लि . / का.क. १५६/२०२२/१०७७ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये नवजीवन को - ऑप . बँक लि . , उल्हासनगर , जि . ठाणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९९ ४४ १३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 


( १ ) 

१ 

२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . संजय नारायण घुगे 

श्रीमती नितु चेतन लालवणी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


कनिष्ठ अधिकारी 

कनिष्ठ अधिकारी 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

जिल्हे 

( ५ ) 


संपूर्ण महाराष्ट्र 

संपूर्ण महाराष्ट्र 


अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांना सादर करावी . 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


66 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , नवजीवन को - ऑप . बँक लि . , 
उल्हासनगर , जि . ठाणे " असा फलक लावता येईल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 


शके १ ९ ४४ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

व 


( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे , 

दिनांक ९ मे २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


अ . क्र . 


क्र . ना . बँका / १ - सआ / सह्याद्री सह . बँक / का.क. १५६ / २०२२ / ५७५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये दि सह्याद्री सहकारी बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


( १ ) 

१ 

२ 


३ 


५ 


६ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


८ 

९ 

१० 

११ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . शशीकांत दादू नांगरे 

श्री . महादेव बापुराव खोपडे 

श्री . राजेंद्र जगन्नाथ मंगरूळे 


श्री . समीर सुदाम सपकाळ 
श्री . गौरव रामचंद्र देसाई 

श्री . प्रशांत वामनराव लाबोंळे 

सौ . दिपाली प्रदिप पिसाळ 

कु . पुनम दिलीप चव्हाण 

श्री . सागर शामराव भोईटे 

श्री . अभयसिंग विरसिंग शिंदे 

सौ . निलम हनमंत पवार 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


ज्युनिअर मॅनेजर 

सिनिअर मॅनेजर 

ज्युनिअर मॅनेजर 

सब अकौंटंट 

सब अकौंटंट 

सब अकौंटंट 
सब 
सब अकौंटंट 

अकौंटंट 


एक्झिक्युटिव्ह 

सब अकौंटंट 

सब अकौंटंट 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

जिल्हा 

( ५ ) 

बृहन्मुंबई 

मुंबई 

बृहन्मुंबई 

रायगड 


पालघर 

ठाणे 

बृहन्मुंबई 

सांगली व कोल्हापूर 


१५ 


सातारा 

मुंबई 

बृहन्मुंबई 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( १ ) मुंबई यांना सादर करावी . 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 


शके १ ९ ४४ 


( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


66 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि सह्याद्रि सहकारी बँक लि . , मुंबई " 
असा फलक लावता येईल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . वसूल अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


पुणे , 

दिनांक १५ मार्च २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


( १ ) 

१ 

२ 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / अभिनंदन बँक / का.क. १५६ / २०२२ / १२५२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमीरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे , या आदेशान्वये अभिनंदन अर्बन को - ऑप . बँक लि . , अमरावती या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ , ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 

अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . अतुल डी . इंगळे 

श्री . मिलींद एस . अंबर्ते 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


१७ 


( ५ ) 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 


अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती यांना सादर करावी . 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , अभिनंदन अर्बन को - ऑप . बँक लि . , 
अमरावती " असा फलक लावता येईल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 
भाग एक ( म.उ. वि . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 


शके १ ९ ४४ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

व 


( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ , 
वसुली अधिकारी यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावा . 


पुणे , 

दिनांक ३० मे २०२२ . 


शैलेश कोतमीरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ. / का.क . १५६ / छत्रपती संभाजी महाराज सह . पत . , सातारा / २०२२ / १२१४. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , भेडसगाव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , भेडसगाव , ता . शाहुवाडी , जि . कोल्हापूर 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे : 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अटी . - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९९ ४४ १ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . संपत आण्णा कोकाटे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ भेडसगाव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , भेडसगाव , 
ता . शाहुवाडी , जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( म.उ. वि . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


शके १ ९ ४४ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सुचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकारी प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २६ एप्रिल २०२२ . 


प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क. १५६ / ज्ञानदीप को / २०२२/१२१७ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे , ; ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९९ ४४ २१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


६ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . प्रदिप रामकृष्ण पवार 

सौ . संगीता लक्ष्मण चव्हाण 

श्री . विशाल हरीदास पवार 

श्री . नितीन रामचंद्र शिंदे 

श्री . संतोष अंकुश शिंदे 

श्री . धनंजय सोपानराव जाधव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


सह . व्यवस्थापक 

सह . व्यवस्थापक 

अधिकारी 
अधिकारी 


सह . व्यवस्थापक 

सह . व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

सोलापूर व पुणे 

मुंबई व ठाणे 

मुंबई व ठाणे 

पुणे व सातारा 

पुणे व सातारा 

सातारा व कोल्हापूर 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 


शके १ ९ ४४ 


( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " ज्ञानदीप को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सुचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकारी प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २६ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क . १५६ / ज्ञानदीप को / २०२२/१२१७ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 

४ 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९९ ४४ २३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 


७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . रामचंद्र महादेव पिसे 

श्री . शदर महादेव पवार 

श्री . सुनिल बाजीराव पवार 

श्री . बाळासाहेब सर्जेराव पवार 

श्री . कल्याण शिवराम खामकर 

श्री . प्रल्हाद बाबुराव ननावरे 

श्री . हणमंत बबन शिंदे 

श्री . राजेंद्र जिजाबा निकम 

श्री . राजेंद्र संपतराव नवले 

श्री . अनिल गोविंद चव्हाण 

श्री . तानाजी गेनबा ढमाळ 

श्री . अनिल पशुराम पाटील 
श्री . राजनकुमार रामचंद्र माने 

श्री . संदिप बंडु धसाडे 

श्री . प्रमोद लक्ष्मण पवार 


श्री . नितीन लक्ष्मण पवार 

श्री . सचिन बाळासो पोळ 
श्री . नानासाहेब दामोदर टेंबरे 

श्री . महादेव आनंदराव खुडे 

श्री . महादेव बजरंग शिंदे 

सौ . हिरा राजेंद्र बेंद्रे 

सौ . राहिणी विठ्ठल भोसले 
श्री . दत्तात्रय बाबुराव राऊत 
श्री . नागेश दत्तात्रय बोंद्रे 


श्री . आदिनाथ सदाशिव बोराटे 
श्री . कुमार वसंत शिंदे 

श्री . सागर शंकर पोळ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 

वरिष्ठ व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 
सहा . व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
वरिष्ठ व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 

सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

सातारा व पुणे 

मुंबई व ठाणे 
सातारा व सांगली 
पुणे व सातारा 
महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र राज्य 

मुंबई व ठाणे 

पुणे व सातारा 
मुंबई व ठाणे 

सांगली व सातारा 

मुंबई व ठाणे 


सातारा व पुणे 
पुणे व सातारा 
ठाणे व मुंबई 


सातारा व रायगड 

मुंबई व ठाणे 
सांगली व सातारा 
सातारा व पुणे 

सातारा व पुणे 
सातारा व पुणे 
सोलापूर व सातारा 
सातारा व पुणे 
मुंबई व ठाणे 

मुंबई व ठाणे 

मुंबई व ठाणे 


२४ 


अ . क्र . 


( १ ) 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 


५४ 


५६ 


अटी . - 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 

शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


सौ . विशाखा प्रकाश खोपडे 

श्री . राहुल वसंत कासुर्डे 
श्री . बाबुराव शिवाजी खोपडे 

श्री . विजय गणपत पवार 

श्री . अनिल मारूती कदम 

श्री . संजय महादेव ढमाळ 

श्री . रविंद्र सर्जेराव ढमाळ 
श्री . संजयकुमार पोपटराव धुमाळ 

श्री . अनिल सोनबा ढमाळ 


श्री . विजयकुमार धर्माजी चव्हाण 

श्री . प्रमोद उत्तमराव बोराटे 

श्री . सतिश एकनाथ शेलार 

श्री . राजेंद्र हणमंत वर्णेकर 
श्री . अनिल परशुराम जगदाळे 

श्री . अविनाश सोपान काटकर 
श्री . पुंडलिक भाऊ पवार 

श्री . प्रशांत हणमंत नावडकर 

श्री . श्रीकांत बळीराम यादाव 

श्री . संजय रामचंद्र वाघ 

श्री . कृष्णदेव शंकर वाडकर 
श्री . संजय बापू शिर्के 

श्री . सुरेश विनायक पवार 

श्री . मोहन संपत गाढवे 


श्री . प्रमोद मधुकर पिसाळ 
श्री . राहुल लक्ष्मण साबळे 
श्री . दिलीप साहेबराव केंजळे 
श्री . दादा एकनाथ पवार 
श्री . लक्ष्मण महादेव पाळसे 

श्री . गुलाब नवलू सणस 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


उप व्यवस्थापक 

सह . व्यवस्थापक 
व्यवस्थापक 

सह . व्यवस्थापक 

सह . व्यवस्थापक 

सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
व्यवस्थापक 
सह व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 

सह . व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
सह . व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 

उप व्यवस्थापक 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 


शके १ ९ ४४ 

कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
मुंबई व ठाणे 
ठाणे व रायगड 

मुंबई व ठाणे 


मुंबई व पालघर 

मुंबई व ठाणे 

मुंबई व ठाणे 

मुंबई व ठाणे 

पुणे व सातारा 
पुणे व सातारा 

पुणे व सातारा 

पुणे व सातारा 

पुणे व सातारा 
पुणे व सातारा 
सांगली व कोल्हापूर 
सोलापूर व सांगली 

सोलापूर व सांगली 
सोलापूर व सातारा 
सातारा व पुणे 
सातारा व सांगली 
सातारा व सोलापूर 
सातारा व सांगली 


सातारा व पुणे 
सातारा व पुणे 
मुंबई व ठाणे 

ठाणे व मुंबई 
ठाणे व मुंबई 

ठाणे व मुंबई 

ठाणे व मुंबई 

नाशिक व ठाणे 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


२५ 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ ज्ञानदीप को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सुचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकारी प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा - पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २६ मे २०२२ . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) ४ 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२६ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क. १५६ / श्री शंकर ग्रा . बि . शे . सह . पत . / २०२२/१२२४ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; श्री शंकर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या . , माळेगाव बु . , ता . बारामती , जि . पुणे या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व 
कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


सौ . निता अविनाश टेकावडे 

श्री . गणेश दादासो चोपडे 

श्री . एजगर विरसिंग शिवाजी 

श्री . अमर यशवंत पिंगळे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


शके १ ९ ४४ 


( ४ ) 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


( ५ ) 

पुणे व सातारा जिल्हा 
पुणे व सातारा जिल्हा 

पुणे व सातारा जिल्हा 

पुणे व सातारा जिल्हा 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " श्री शंकर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या . , 
माळेगाव बु . , ता . बारामती , जि . पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ २७ 

, 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
/ 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) ४ अ 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , ( पतसंस्था ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२८ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क. १५६ / शरदचंद्र ना . सह . पत . मर्या . / २०२२ / १२३४. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , राजुरी , ता . जुन्नर , जि . पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 

: 

शक्तीची व्याप्ती 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . महावीर अण्णु व्हनुरे 

श्री . शफी अब्बास पटेल 


श्री . पुंडलिक शंकर हाडवळे 

श्री . हमीद पापा जमादार 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


सरव्यवस्थापक 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 


शके १ ९ ४४ 


( ४ ) 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , राजुरी , ता . जुन्नर , 
जि . पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ २ ९ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
/ 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २६ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , ( पतसंस्था ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


३० 


अ . क्र . 


क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का.क. १५६ / शरदचंद्र ना . सह . पत मर्या . / २०२२ / १२३४. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , राजुरी , ता . जुन्नर , जि . पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 

: 

शक्तीची व्याप्ती 


( १ ) 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 


अटी . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . विजय अनंतराव गाडगे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

विशेष वसुली अधिकारी 


शके १ ९ ४४ 


( ४ ) 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , राजुरी , ता . जुन्नर , 
जि . पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ ३१ 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २६ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , ( पतसंस्था ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


३२ 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क. १५६ / राजहंस ग्रा . बि . शे . सह . पत . मर्या . / २०२२ / १२३५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या . , करंजेपुल , ता . बारामती , जि . पुणे या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम 
९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


अटी . - 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . अभिजित दत्तात्रय सोरटे 

श्री . रामचंद्र भगवान शेंडकर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


व्यवस्थापक 


( ४ ) 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या . , करंजेपुल , 
ता . बारामती , जि . पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ ३३ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २६ एप्रिल २०२२ . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ५ 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , ( पतसंस्था ) , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


३४ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क. १५६ / डॉ . मणिभाई देसाई ग्रा . बि . शे . सह . / २०२२/१२५७ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या . , उरूळी कांचन , ता . हवेली , जि . पुणे या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व 
कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 

: 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


( १ ) 

१ 

२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . लक्ष्मण श्रीपती वाल्हेकर 

श्री . लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे 

श्री . सुनिल आबुराव तांबे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


मुख्य व्यवस्थापक 
वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


शके १ ९ ४४ 


( ४ ) 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्या . , उरूळी कांचन , ता . हवेली , जि . पुणे ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

३५ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २८ एप्रिल २०२२ . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ५ अ 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , ( पतसंस्था ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


३६ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . / का.क. १५६ / युथ डेव्हल्पमेंट को - ऑ . क्रे . सोसा . , सांगली / २०२२ / १२६०. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; युथ डेव्हल्पमेंट को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . , सांगली या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 


( १ ) 

१ 

२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . प्रमोद बाबुराव आरडे 

श्री . अरुण बाबु गोरे 

श्री . अनिल धोंडीराम पवार 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 

मॅनेजर 

मॅनेजर 

मॅनेजर 


शके १ ९ ४४ 


( ४ ) 

विशेष वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ युथ डेव्हल्पमेंट को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . , सांगली ” 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


३७ 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २८ एप्रिल २०२२ . 


प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


३८ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ / का.क . १५६ / मलकापूर अर्बन को - ऑ . क्रे . सोसा . , कोल्हापूर / २०२२ / १३८२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर 
निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , मलकापूर अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसा . लि . , मलकापूर , ता . शाहूवाडी , जि . कोल्हापूर 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 
आहे : 


( १ ) 

१ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . संजय श्रीपती बसरे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


शके १ ९ ४४ 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

कोल्हापूर , रत्नागिरी 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ मलकापूर अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसा . लि . , मलकापूर , 
ता . शाहूवाडी , जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 
३ ९ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सुचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकारी प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ मे २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४० 


( १ ) 

१ 

२ 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ. / का.क . १५६ / जनकल्याण ना . सह . पत , कराड / २०२२ / ९ ४०३ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , कराड , जि . सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 

अ . क्र . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


अटी . - 

- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 

श्री . रेठरेकर सखाराम श्रीपाद 

श्री . शिंदे सुरेश हरी 

श्री . पाटील चंद्रकांत रामचंद्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


मुख्य अधिकारी 
वरिष्ठ अधिकारी 

वरिष्ठ अधिकारी 


शके १ ९ ४४ 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , कराड , जि . सातारा " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ ४१ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 

आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकान्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 


, 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकारी 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १७ मे २०२२ . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) ६ 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 

- 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क . १५६ / छत्रपती संभाजी महाराज सह . पत . , सातारा / २०२२ / ९ ४०३ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर 
निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , कराड , जि . सातारा या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

( १ ) 

१ श्री . पवार रविकांत अशोक 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

कनिष्ठ अधिकारी 


शके १ ९ ४४ 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , कराड , जि . सातारा " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ ४३ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सुचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकारी प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १७ मे २०२२ . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ६ अ 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४४ 


अ . क्र . 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क . १५६ / महिला मर्चंट ना . सह . पत , कराड , जि . सातारा / २०२२/१४४८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; महिला मर्चंट नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , कराड , जि . सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 

- 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


अटी . - 


- 


- 


( १ ) 

१ श्री . बाळासाहेब शिवराम माने 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


शके १ ९ ४४ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ४ ) 

( ५ ) 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षेत्रापुरते 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ महिला मर्चंट नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , कराड , 
जि . सातारा " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सुचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकारी प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


४५ 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १ ९ मे २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 

- 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . - ५ / का.क . १५६ / विदर्भ क्रेडीट को - ऑप . सोसा . फेडरेशन लि . / २०२२/१४७० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , विदर्भ क्रेडीट को - ऑपरेटीव्ह सोसायटीज फेडरेशन लि . , अमरावती या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


( ४ ) 

सौ . लतिका दिलीप राजुरकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

श्री . दिप दिलीप राजुरकर 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


श्री . विनोद सुखदेवराव धांडे 

श्री . संजय मनोहर माळवी 


उप व्यवस्थापक 


उप व्यवस्थापक 


शके १ ९ ४४ 


उप व्यवस्थापक 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

अमरावती व नागपूर महसूल विभाग 
अमरावती व नागपूर महसूल विभाग 
अमरावती व नागपूर महसूल विभाग 
अमरावती व नागपूर महसूल विभाग 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ विदर्भ क्रेडीट को - ऑपरेटीव्ह सोसायटीज फेडरेशन लि . , 
अमरावती ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 
४७ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


, 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकारी प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २४ मे २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४८ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


क्रमांक कृषिपत - ९ / क . १५६ / पुणे जिमस बँक / २०२२ / ८११. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या . , पुणे या बँकेच्या दिनांक ६ एप्रिल २०२२ रोजीच्या मागणीपत्रानुसार बँकेकडील 
खाली नमूद अधिकाऱ्यांना श्री साईकृपा शुगर अँड अलाईड इंङ लि . , देवदैठण , ता . श्रीगोंदा , जि . अहमदनगर व अन्य ११ व्यक्तींविरुद्ध 
बँकेस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे दिनांक २२ जून २०२१ रोजीच्या आदेशाद्वारे प्रदान केलेले निबंधकाचे अधिकार , खाली नमूद अटीस अधीन राहून 
दिनांक १ एप्रिल २०२२ या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 

शक्तीची व्याप्ती 


( १ ) 

१ 

२ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . एन . एच . खर्डे 

श्री . व्ही . एस . नवले 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


झोनल ऑफिसर 

सिनिअर ऑफिसर 


शके १ ९ ४४ 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

अहमदनगर जिल्हा 

औरंगाबाद जिल्हा 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना उक्त अधिनियम , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे उल्लंघन 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून , आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास व संबंधीत कार्यवाही ज्या जिल्ह्याशी संबंधीत आहे त्या 
जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुली दाखला / आदेशिका अंमलबजावणीच्या खर्चाबाबत ( Cost of process ) या कार्यालयाकडील 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ च्या परिपत्रकीय सूचनेप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तथापी , या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकीय सूचनेप्रमाणे मोहोर वापराची कार्यवाही 
करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ ४ ९ 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या . , पुणे असे लिहावे . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


पुणे , 

दिनांक १८ मे २०२२ . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ७ 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


५० 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क . १५६ / श्री सह्याद्री ना . सह . पत / २०२२ / १४ ९ ४ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; श्री सह्याद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 


( १ ) 

१ 

२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . विठ्ठल तुकाराम खेडेकर 

श्री . राजेश पंडितराव वालगुडे 

श्री . संजय नारायण पाथरकर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


व्यवस्थापक 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 


शके १ ९ ४४ 


( ४ ) 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री सह्याद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , पुणे " असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ ५१ 

, 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकारी प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २५ मे २०२२ . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ७ अ 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , ( पतसंस्था ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 


पुणे . 


५२ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क . १५६ / श्रीनाथकृपा ना . सह . पत / २०२२ / १४ ९ ८ . 
चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , परिंचे , ता . पुरंदर , जि . पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 


अ . क्र . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 


( १ ) 

१ 

२ 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 

श्री . अनिल कर्णासाहेब गरदरे 

श्री . संभाजी दत्तात्रय संपकाळ 

श्री . सतिश जयसिंग देशमुख 

सौ . अर्चना भुषण यादव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


वसुली अधिकारी 

शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापिका 


— 


( ४ ) 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , परिंचे , ता . पुरंदर , 
जि . पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ ५३ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकारी प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २६ मे २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 


शके १ ९ ४४ 


Read ( i ) Government Resolution L and JD No. HCT - 2003 / ( 138 ) III , dated 23th July 2004 . 

( ii ) Government Resolution L and JD No. HCT - 2009 Pra.Kra ( 141 ) / Ka - 3 , 
dated 22nd October 2010 . 


No. A1202 / 2022.- The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant encashment of earned leave of one month period to Shri Makarand M. Adwant , Judge , 
Family Court , Beed as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of 
two years from 1st April 2022 to 31st March 2024 subject to the decision of the Honourable Supreme 
Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India . 


Bombay , 

dated 2nd July 2022 . 


V. V. PATIL , 
I / C Registrar 
( Insp . II ) . 


1 . 


I 

No. A - 1201 / 2022 / 1127.— The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers with immediate effect : 


2 . 


3 . 


4 . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


5 . 


6 . 


Name and Present posting 

Shri S. Z. Sonbhadre , 

Member , Indistrial Court , 
Mumbai . 


Smt . G. P. Kawdikar , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Sindhudurg at Oros . 


Shri A. M. Shete , 

District Judge - 2 and 

Additional Sessions Judge , 
Palghar , District Thane . 


Shri S. B. Dige , 
Ad - hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , 
Nanded . 


II 

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 


Name of Judicial Officers 

Shri A. A. Laulkar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Yavatmal . 


Shri M. S. Deshpande , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Palghar , District Thane . 


Shri A. N. Sirsikar , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Thane . 


Shri P. S. Vithalani , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Thane . 


Smt . M. B. Patwari , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions Judge , 
Thane . 


New posting 

Member , Indistrial Court , 
Thane . 


Shri P. M. Gupta , 

District Judge - 8 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane . 


District Judg - 1 and 

Additional Sessions Judge , 
Yavatmal 

vice Shri A. A. Laulkar . 


District Judg - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Thane 

vice Shri A. N. Sirsikar . 


Ad - hoc District Judg - 1 and 
Assistant Sessions Judge , 
Biloli , District Nanded . 


New posting 

District Judg - 2 and 

Additional Sessions Judge , 
Yavatmal . 


District Judg - 2 and 

Additional Sessions Judge , 

Palghar , District Thane 

vice Shri A. M. Shete transferred . 


District Judg - 4 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane 

vice Shri P. S. Vithalani . 


District Judg - 5 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane 

vice Smt . M. B. Patwari . 


५५ 


District Judg - 6 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane 

vice Shri P. M. Gupta . 


District Judg - 7 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane 

vice Smt . R. R. Tehra . 


५६ 


7 . 


8 . 


1 . 


Bombay , 

dated 5th July 2022 . 


2 . 


3 . 


4 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 


5 . 


Name of Judicial Officers 

Smt . R. R. Tehra , 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions Judge , 
Thane . 


6 . 


Shri U. V. Indapure , 

Ad - hoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge , 
Nanded . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 

No. A - 1201 / 2022 / 1129.— The High Court has further been pleased to make the ranking of the 
Judicial Officers as shown herein below : 


Name and Present posting 

Shri R. R. Kakani , 

District Judge - 3 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane . 


Shri A. N. Sirsikar , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Thane . 


Shri P. S. Vithalani , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions Judge , 
Thane . 


Smt . M. B. Patwari , 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions Judge , 
Thane . 


Shri P. M. Gupta , 

District Judge - 8 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane . 


Smt . R. R. Tehra , 

District Judge - 9 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane . 


New posting 

District Judg - 8 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane . 


Bombay , 

dated 4th July 2022 . 


Ad - hoc District Judg - 1 and 
Assistant Sessions Judge , 
Nanded 

vice Shri S. B. Dige transferred . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


शके १ ९ ४४ 


New posting 

District Judg - 2 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane 

vice Shri H. M. Patwardhan retired . 


District Judg - 3 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane 

vice Shri R. R. Kakani 


District Judg - 4 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane 

vice Shri A. N. Sirsikar . 


District Judg - 5 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane 

vice Shri P. S. Vithalani . 


District Judg - 6 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane 

vice Shri H. M. Bhosale transferred . 


District Judg - 7 and 

Additional Sessions Judge , 
Thane 

vice Smt . M. B. Patwari . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९९ ४४ ५७ 

P 

- 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 

No. A - 1201 / 2022 / 1131.- The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 


Name and Present Posting 


1 . ( * ) Smt . M.M. Deshpande 


District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Dhule 


2.00 Shri A.V. Dhuldhule 


Adhoc District Judge - 2 and 
Adduional Sessions Judge , 
Kolhapur 


3. ( ) Shri Pritam P. Naigaonkar 
Civil Judge , Senior Division , 
Aurangabad 


4. ) Shri R.A. Shinde 
Metropolitan Magistrate , 
13th Court , Dadar . 
Mumbai 


5 . ( * ) Shri D.P. Kasal 
Metropolitan Magistrate , 
16th Court , Ballard Piet , 
Mumbai 


6. ) Smt . D. D. Kolapkar 


Joint Civil Judge . Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhandara 


7 . ( * ) Shri N. R. Gajbhiye ( On Repatriation ) 
( # ) Assistant Charity Commissioner , 

Nandurbar 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ८ 


New Posting 

ARRING , MANS DE 


Judge , City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , 
Mumbai 


Adhoc Judge , City Civil Court and 
Additional Sessions Judge . 
Dindoshi , Mumbai 


Chiel Judicial Magistrate , 
Savara vice Shri B.M. Mane 
only for a period of one year i.e. 
upto Annual General Transfers - 2023 


Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Shahada , District Nandurbar 


vice Shri B.N. Arbad 

only for a period of one year i.e. 
upro Annual General Transfers – 2023 


Civil Judge , Senior Division . 
Shrirampur , District Ahmednagar 
vice Shri V.B. Kamble 

only for a period of one year i.e. 
upto Annual General Transfers - 2023 


Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Municipal Court , District Solapur 
vice Shri L. D. Korde transferred 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpri - Chinchwad , District Pune 
( Proposed ) vice Shri R. S. Giri 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 


Name and Present Posting 


8 . ( * ) Smt . K. M. Patre 


Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khed District Ratnagiri 


9 . ( * ) Smt . Ashwini B. Patil 


R : 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Naigaon - Bazar District Nanded 


10. ( * ) Smt . P. R. Pamnani 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ashti District Beed 


11. ( ) Smt . R. K. Baphana 


2 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Udgir District Latur 


12. ( * ) Smt . S. R. Patil 


Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Hadgaon District Nanded 


13 . ( * ) Smt . A. T. Jagtap 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Kaij , District Beed 


14. ( * ) Smt . N.B. Ghatage 


4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gondia 


15. ( * ) Smt . P.S. Govekar 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Partur , District Jalna 


16 . ( * ) Smt . S.J. Patil 


Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khamgaon , District Buldhana 


शके १ ९ ४४ 


New Posting 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal , District Jalgaon 
vice Smt . S. V. Jangamswami 


4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 

vice Shri Rahul K. Deshpande 


4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Hingoli District Parbhani 


12th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune vice Smt . C. S. Patil 


only for a period of one year i.e. 
upto Annual General Transfers - 2023 


13th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune vice Smt . M. R. Patkar 
only for a period of one year i.e. 
upto Annual General Transfers - 2023 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gangapur , District Aurangabad 
vice Shri S.Y. Wakchaure 


Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Purna , District Parbhani 
vice Smt . M.V. Poul 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ratnagiri vice Smt . R.B. Yadav 
only for a period of one year i.e. 
upto Annual General Transfers - 2023 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhoom , District Osmanabad 

vice Shri A.A. Pacharne transferred 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१- २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

Name and Present Posting 


17. ( ) Smt . R.B. Sorekar 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Vadgaon , District Kolhapur 


18 . ( * ) Smt . A.M. Kasim 


Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Tasgaon , District Sangli 


19 . ( * ) Shri B.A. Nerlikar 


6 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ulhasnagar , District Thane 


20. ( ) Smt . V.P. Dhurve 


3 * Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed 


21 . ( * ) Shri L.D. Korde 


Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Municipal Court , District Solapur 


22 . ( * ) Shri J.V. Paliwal 


Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate . First Class , 
Sonpeth , District Parbhani 


23. ) Smt . B.A. Talekar 


2 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Washim 


24 . ( * ) Shri A.D. Suryawanshi 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhokar , District Nanded 


25 . ( * ) Shri A.A. Pacharne 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhoom , District Osmanabad 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ८ अ 


New Posting 

2 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Manglurpir , District Washim 
vice Shri R.S. Mankar 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kelapur . District Yavatmal 
vice Smt . S.S. Kulkarni 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ashti , District Beed 

vice Smt . P.R. Pamnani transferred 


6 Coint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Akola vice Shri S.J. Bondre 


Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Partur , District Jalna 
vice Smt . P.B. Rajput 


7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik vice Smt . V.R. Mane 


Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Erandol , District Jalgaon 
vice Shri V.S. Dhondage 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Dharangaon , District Jalgaon 


५ ९ 


3 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Newasa , District Ahmednagar 
vice Smt . S.V. Jadhav 

only for a period of one year i.e. 
upto Annual General Transfers - 2023 


६० 


1 . 


Officers in the order as shown herein below : 

Name of Judicial Officers 


2 . 


3 . 


A 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 


9 . 


II 

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial 


Shri F.M. Khwaja 

District Judge - 3 and 

Additional Sessions Judge , 
Dhule 


Smt . Y.G. Deshmukh 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Dhule 


Shri A.H. Sayyed 

District Judge - 5 and 
Additional Sessions Judge , 

Dhule 


Shri M.J.J. Baig 
District Judge 6 and 
Additional Sessions Judge , 
Dhule 


Shri M.G. Chavan 

District Judge - 7 and 

Additional Sessions Judge , 
Dhule 


Shri D.L. Bhagwat 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions Judge , 
Dhule 


Shri S.C. Pathare 

District Judge 9 and 

Additional Sessions Judge , 
Dhule 


Sint . S.A. Malik 

Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad 


Shri R.S. Kshirsagar 

Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad 


New Posting 


District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge . 
Dhule 

vice Smt . M.M. Deshpande transferred 


District Judge -- 3 and 

Additional Sessions Judge , 

Dhule vice Shri F.M. Khwaja 


District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 

Dhule vice Smt . Y.G. Deshmukh 


District Judge - 5 and 
Additional Sessions Judge . 


Dhule vice Shri A.H. Sayyed 

ms , aptarima 


District Judge 6 and 

Additional Sessions Judge , 

Dhule vice Shri M.J.J. Baig 


van 


District Judge - 7 and 
Additional Sessions Judge , 
Dhule vice Shri M.G. Chavan 


District Judge 8 and 

Additional Sessions Judge , 

Dhule vice Shri D.L. Bhagwat 


शके १ ९ ४४ 


Mart 


Civil Judge , Senior Division , 
Aurangabad 

vice Shri Pritam P. Naigaonkar transferred 


Chief Judicial Magistrate . 

Aurangabad 

vice Smt . S.A. Malik . 


10 . 


11 . 


12 . 


13 . 


15 . 


16 . 


17 . 


18 . 


19 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

Name and Present Posting 

Shri Mangesh R. Deshpande 

2nd Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad 


Smt . M.S. Sahasrabudhe 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad 


Smu . A.D. Bose 

4th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad 


Shri K.S. Jadhav 

5th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad 


Smt . S.D. Panjwani 

6th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate 
Aurangabad 


Smt . V.R. Hangargekar 

7th Joint Civil Judge . Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad 


Shri Y.P. Pujari 

8th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad 


Shri R.M. Tuwar 

9th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad 


New Posting 

Joint Civil Judge . Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad vice Shri R.S. Kshirsagar 


2 Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad 

vice Shri Mangesh R. Deshpande 


3rd Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad vice Smt . M.S. Sahasrabudhe 


4th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate . 
Aurangabad vice Smt . A.D. Bose 


5th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad vice Shri K.S. Jadhav 


6 Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate . 
Aurangabad vice Smt . S.D. Panjwani 


7 Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad vice Smt . V.R. Hangargekar 


8th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad vice Shri Y.P. Pujari 


Shri A.S. Pandagle 

9 Joint Civil Judge , Senior Division & 

10th Joint Civil Judge , Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate , 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Aurangabad 

Aurangabad vice Shri R.M. Tuwar 


Smt . U.T. Musale 

10 Joint Civil Judge , Senior Division & 

11th Joint Civil Judge , Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate , 

Additional Chief Judicial Magistrate , 

Aurangabad vice Shri A.S. Pandagle 

Aurangabad 


६१ 


६२ 


20 . 


21 . 


22 . 


23 . 


24 . 


25 . 


26 . 


27 . 


28 . 


29 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 


Name and Present Posting 

Shri B.M. Mane 

Chief Judicial Magistrate , 
Satara 


Smt . V.G. Upadhye 

Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara 


Smt . U.S. Babar 

2nd Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara 


Shri M.M. Gupta 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara 


Shri A.D. Ghuge 

4 Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara 


Smt . P.D. Taru 

5th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara 


Shri B.N. Arbad 

Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Shahada , District Nandurbar 


Shri V.B. Kamble 

Civil Judge , Senior Division , 
Shrirampur , District Ahmednagar 


Smt . A.M. Tamne 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Parbhani 


Shri R. P. Thore 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Bhandara 


शके १ ९ ४४ 


New Posting 

Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara vice Smt . V.G. Upadhye 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara vice Smt . U.S. Babar 


3 Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara vice Shri M.M. Gupta 


4th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara vice Shri A.D. Ghuge 


5th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara vice Smt . P.D. Taru 


6 Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Shahada , District Nandurbar 


Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Shrirampur , District Ahmednagar 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Parbhani vice Shri S.G. Landge appointed 
as Secretary , District Legal Services 
Authority , Parbhani 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhandara vice Smt . D. D. Kolapkar 
transferred 


30 . 


31 . 


32 . 


33 . 


34 . 


35 . 


36 . 


37 . 


38 . 


39 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

Name and Present Posting 

Smt . M. G. Hinganghate 

3 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhandara 


Shri R. M. Giri 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Pimpri - Chinchwad , District Pune 


Shri M. G. More 

2 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate . First Class , 
Pimpri - Chinchwad , District Pune 


Smt . P. C. Phatale 

3 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpri - Chinchwad , District Pune 


Smt . S. V. Jangamswami . 

Joint Civil Judge . Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal District Jalgaon 


Shri D. B. Domale . 

2 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal District Jalgaon 


Shri K. S. Khandare 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal District Jalgaon 


Smt . S. V. Nyayadhish 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Bhusawal District Jalgaon 


Shri S. M. Chavan 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khed District Ratnagiri 


Smt . M. M. Patil 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khed District Ratnagiri 


New Posting 

2 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhandara vice Shri R. P. Thore 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpri - Chinchwad , District Pune 
vice Shri M. G. More 


3 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Pimpri - Chinchwad , District Pune 
vice Smt . P. C. Phatale 


4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpri - Chinchwad , District Pune 
vice Smt . N. T. Bhosale 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal District Jalgaon 
vice Shri D. B. Domale 


3 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal District Jalgaon 
vice Shri K. S. Khandare 


4th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal District Jalgaon 
vice Smt . S. V. Nyayadhish 


5 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal District Jalgaon 


Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khed District Ratnagiri 

vice Smt . K. M. Patre transferred . 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khed District Ratnagiri 

vice Shri S. M. Chavan 


६३ 


६४ 


40 . 


41 . 


42 . 


43 . 


44 . 


45 . 


46 . 


47 . 


48 . 


49 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 


Name and Present Posting 

Shri R. M. Lolge 

Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Naigaon - Bazar District Nanded 


Shri G. R. Dornalpalle 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Naigaon - Bazar District Nanded 


Shri Rahul K. Deshpande 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Shri V. B. Shetty 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Smt . P. D. Yavatkar 

6th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Shri R. R. Pande 

7th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Smt . A. A. Shirvalkar 

8 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Smt . M. S. Kulkarni 

9 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


Smt . C. S. Patil 

12th 

Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


Smt . M. R. Patkar 

13th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


शके १ ९ ४४ 


New Posting 

Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Naigaon - Bazar District Nanded 

vice Smt . Ashwini B. Patil transferred . 


Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Naigaon - Bazar District Nanded 
vice Shri R. M. Lolge 


5 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 

vice Shri V. B. Shetty . 


6th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 

vice Smt . P. D. Yavatkar 


7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 

vice Shri R. R. Pande 


8th Joint Civil Judge , Junior Division 
Judicial Magistrate , First Class , ' 
Ahmednagar 

vice Smt . A. A. Shirvalkar 


9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 

vice Smt . M. S. Kulkarni 


10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 


14th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune vice Smt . S. M. Gade 


15th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune vice Shri P. B. Pawar 


50 . 


51 . 


52 . 


53 . 


54 . 


55 . 


56 . 


57 . 


58 . 


59 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

— 


Name and Present Posting 

Smt . S. M. Gade 

14th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


Shri P. B. Pawar 

15th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


Shri S. V. Nimase 

16 " Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


Smt . S. K. Birajdar 

17th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Pune 


Shri K.N. Nivdange 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kaij . District Beed 


Shri S.Y. Wakchaure 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gangapur , District Aurangabad 


Shri Y.J. Tamboli 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gondia 


Shri S.D. Waghmare 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Gondia 


Smt . T.V. Gavai 

7th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gondia 


Smt . M.V. Poul 

Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate . First Class , 
Purna , District Parbhani 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ९ 


New Posting 

16 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune vice Shri S. V. Nimase 


17 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune vice Smt . S. K. Birajdar 


18 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


19 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune 


3 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kaij , District Beed 

vice Smt . A.T. Jagtap transferred 


4 " Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gangapur , District Aurangabad 


4 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gondia vice Smt . N.B. Ghatage transferred 


5th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gondia vice Shri Y.J. Tamboli 


6 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gondia vice Shri S.D. Waghmare 


६५ 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Purna , District Parbhani 


६६ 


60 . 


61 . 


62 . 


63 . 


64 . 


65 . 


66 . 


67 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 


68 . 


69 . 


Name and Present Posting 

Smt . R.B. Yadav 

3 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ratnagiri 


Shri M.D. Mahadik 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ratnagiri 


Smt . E.P. Rodrigues 

5 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ratnagiri 


Shri K.A. Yadav 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ratnagiri 


Smt . T.R. Gurav 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Ratnagiri 


Shri K. A. Powar 

3 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Udgir District Latur 


Shri N. J. Chavan 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Udgir District Latur 


Smt . H.Y. Kawale 

2 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khamgaon , District Buldhana 


Shri O.A. Sane 

3 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khamgaon , District Buldhana 


Shri V.V. Rajurkar 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khamgaon , District Buldhana 


शके १ ९ ४४ 


New Posting 

4th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ratnagiri vice Shri M.D. Mahadik 


5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ratnagiri vice Smt . E.P. Rodrigues 


6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ratnagiri vice Shri K.A. Yadav 


7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ratnagiri vice Smt . T.R. Gurav 


8th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Ratnagiri 


2 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Udgir District Latur 

vice Smt . R. K. Baphana transferred 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Udgir District Latur 
vice Shri K. A. Powar 


Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khamgaon , District Buldhana 
vice Smt . S.J. Patil transferred 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khamgaon , District Buldhana 
vice Smt . H.Y. Kawale 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Khamgaon , District Buldhana 
vice Shri O.A. Sane 


71 . 


72 . 


73 . 


74 . 


75 . 


76 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

Name and Present Posting 

Shri S.D. Sonawane 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Vadgaon , District Kolhapur 


77 . 


78 . 


79 . 


Shri R.S. Mankar 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Manglurpir , District Washim 


Smt . R.S. Kulkarni 

nd 

2 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Tasgaon , District Sangli 


Smt . D.A. Darveshi 

3 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Tasgaon , District Sangli 


Smt . S.S. Kulkarni 

Join : Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Kelapur , District Yavatmal 


Shri K.S. Wankhede 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kelapur , District Yavatmal 


Shri U.M. Jadhav 

7th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ulhasnagar , District Thane 


Smt . I.M. Shinde 

8 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Ulhasnagar , District Thane 


Smt . T.A. Asarkar 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed 


Smt . P.D. Chavan 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed 


भाग एक ( म.उ.वि. ) ९अ 


New Posting 

Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Vadgaon , District Kolhapur 

vice Smt . R.B. Sorekar transferred 


3 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Manglurpir , District Washim 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Tasgaon , District Sangli 

vice Smt . A.M. Kasim transferred 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Tasgaon , District Sangli 
vice Smt . R.S. Kulkarni 


2 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Ketapur . District Yavatmal 
vice Shri K.S. Wankhede 


nd 

3 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kelapur , District Yavatmal 


6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ulhasnagar , District Thane 

vice Shri B.A. Nerlikar transferred 


7 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ulhasnagar , District Thane 
vice Shri U.M. Jadhav 


६७ 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed vice Smt . V.P. Dhurve transferred 


4 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed vice Smt . T.A. Asarkar 


६८ 


80 . 


81 . 


82 . 


83 . 


84 . 


85 . 


86 . 


87 . 


88 . 


89 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 


Name and Present Posting 

Shri A.M. Patil 

6 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed 


Shri P.B. Deshpande 

7th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed 


Smt . S.M. Joshi 

8th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed 


Smt . D.K. Patil 

9th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed 


Shri M.I.S. Daryawardi 

10th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed 


Smt . K.C. Bagal 

11 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed 


Shri S.J. Bondre 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Akola 


Shri U.S. Jadhav 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Akola 


Shri U.P. Hingmire . 

8th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Akola 


Smt . P.B. Rajput 

Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Partur , District Jalna 


शके १ ९ ४४ 


New Posting 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed vice Smt . P.D. Chavan 


6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed vice Shri A.M. Patil 


7th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed vice Shri P.B. Deshpande 


8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed vice Smt . S.M. Joshi 


9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Beed vice Smt . D.K. Patil 


10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate . First Class , 
Beed vice Shri M.I.S. Daryawardi 


7 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Akola vice Shri U.S. Jadhav 


8th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Akola vice Shri U.P. Hingmire 


9th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Akola 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Partur , District Jalna 

vice Smt . P.S. Govekar transferred 


90 . 


92 . 


93 . 


95 . 


96 . 


97 . 


98 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१- २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

Name and Present Posting 

Shri S.V. Munde 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Sonpeth , District Parbhani 

madde den , men skade aan 


Smt . V.R. Mane 

7 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate . First Class . 
Nashik 


Smt . A.R. Raut 

8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Shri Rahul P. Shinde 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Washim 


Shri M.S. Padwad 

4 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate . First Class , 
Washim 


Smt . N.J. Pachade 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Washim 


Shri V.S. Dhondage 

Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Erandol , District Jalgaon 


Shri D.D. Mane 

2 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhokar , District Nanded 


Smt . S.V. Jadhav 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Newasa , District Ahmednagar 


Bombay , 

dated 4th July 2022 . 


New Posting 

Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Sonpeth , District Parbhani 
vice Smt . J.V. Paliwal transferred 


8 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class . 
Nashik vice Smt . A.R. Raut 


9 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


2 Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Washim vice Smt . B.A. Talekar transferred 


3 Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Washim vice Shri Rahul P. Shinde 


4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Washim vice Shri M.S. Padwad 


Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Erandol , District Jalgaon 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhokar , District Nanded 

vice Shri A.D. Suryawanshi transferred 


4th Joint Civil Judge , Junior Division . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Newasa , District Ahmednagar 


६ ९ 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


शके १ ९ ४४ 


No.PLB - 1510 / 2018 / 3914 

Smt . Vidya S. Amin , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High Court , Appellate 
Side , Bombay is granted ( i ) Earned Leave for 08 days from 26th February 2022 to 05th March 2022 
and ( ii ) Earned Leave for 12 days from 23rd May 2022 to 03rd June 2022 . 


Certified that Smt . Vidya S. Amin , would have continued to Officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 


No. PLB - 1511 / 2008 

Smt . M. P. Tilak , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , 
Bombay is granted ( i ) Earned Leave for 04 days from 23rd February 2022 to 26th February 2022 
and ( ii ) Earned Leave for 10 days from 11th May 2022 to 20th May 2022 . 


Certified that Smt . M. P. Tilak , would have continued to Officiate as Private Secretary to the 
Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the 
above period . 


No. PLB - 1503 / 2006 

Shri M. S. Thatte , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , 
Bombay , is granted ( i ) Extension Earned Leave for 03 days from 09th April 2022 to 11th April 2022 
and ( ii ) Earned Leave for 04 days from 10th January 2022 to 13th January 2022 . 


Certified that Shri M. S. Thatte , would have continued to Officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during 
the above period . 


No. PLB - 1505 / 2008 

Smt S. A. Thakur , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , 
Bombay , is granted ( i ) Earned Leave for 01 day on 15th March 2022 , ( ii ) Commuted Leave for 
19 days from 04th April 2022 to 22nd April 2022 and ( iii ) Commuted Leave for 02 days from 
27th December 2021 to 28th December 2021 . 


Certified that Smt S. A. Thakur , would have continued to Officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 


No. PLB . 1531/2005 

Shri . S.N. Gaonkar , Offg . Secretary to C.J. , to the Hon'ble Chief Justice , High Court , Bombay 
is granted Commuted leave for 02 days from 28th January 2022 to 29th January 2022 . 


Certified that Shri S.N. Gaonkar would have continued to Officiate as Secretary to C.J. , to 
the Hon'ble Chief Justice , High Court , Bombay had he not proceeded on leave during the above 
period . 


No.PLB - 1520 / 2012 

Smt P. P. Salgaonkar , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High Court , Appellate 
Side , Bombay , is granted Earned Leave for 09 days from 04th May 2022 to 12th May 2022 . 


Certified that Smt P. P. Salgaonkar , would have continued to Officiate as Private Secretary 
to the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

No.PLB - 1522 / 2014 


Smt L. S. Panjwani , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , 
Bombay , is granted ( i ) Earned Leave for 10 days from 06th June 2022 to 15th June 2022 and 
( ii ) Commuted Leave for 05 days from 03rd January 2022 to 07th January 2022 . 


७१ 


Certified that Srnt L. S. Panjwani , would have continued to Officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 


No.PLB - 1513 / 2018 

Shri . J. S. Nijasure , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , 
Bombay is granted Earned Leave for 18 days from 17th May 2022 to 03rd June 2022 . 


Certified that Shri . J. S. Nijasure , would have continued to officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during 
the above period . 


No.PLB - 1518 / 2017 

Smt . Arti V. Khatate , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , 
Bombay is granted Extension Earned Leave for 06 days from 12th March 2022 to 17th March 2022 . 


Certified that Smt . A. V. Khatate would have continued to officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 


No.PLB - 1512 / 2017 

Smt A. T. Aswale , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , 
Bombay , is granted Child Care Leave for 26 days from 09th May 2022 to 03rd June 2022 . 


Certified that Smt A. T. Aswale , would have continued to Officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 


Bombay , 

dated 2nd July 2022 . 


D. S. DESHMUKH , 
I / c . Registrar , 
( Finance and Budget ) . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 


नगरविकास विभाग 

४ था मजला ( मुख्य ) , हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० जून २०२२ . 


शके १ ९ ४४ 


अधिसूचना 

क्रमांक सेवास -२०२२ / प्र.क्र . ९९९ / नवि -३ . श्री . नो . र . शेन्डे , संचालक नगर रचना तथा सह सचिव , नगरविकास विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई हे दिनांक ३० जून २०२२ रोजी ( म.नं. ) पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्ती वेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १० अन्वये 
वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले , असे घोषीत करण्यात येत आहे . 


नगरविकास विभाग 

४ था मजला ( मुख्य ) , हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० जून २०२२ . 


शिवाजी बा . चव्हाण , 
कार्यासन अधिकारी . 


अधिसूचना 

क्रमांक सेवास- २०२२ / प्र.क्र . १ ९ ८ / नवि - ३. 

श्री . सतिश मोघे , उप सचिव , नगरविकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई हे दिनांक ३० जून 
२०२२ रोजी ( म.नं. ) पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्ती वेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १० अन्वये वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे 
नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले , असे घोषीत करण्यात येत आहे . 


शिवाजी बा . चव्हाण , 
कार्यासन अधिकारी . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ जून २०२२ 

अधिसूचना 

क्रमांक सेवानि -२०२२ / प्र.क्र . १०२ / उद्योग - ३. श्री . अनिलकुमार सायलू मुद्दमवार , उद्योग अधिकारी ( तांत्रिक ) , जिल्हा उद्योग केंद्र , 
नांदेड हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० जून २०२२ ( म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . श्री . ल . पुलकुंडवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ जून २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक आयएफएस -१४२२ / प्र.क्र . ०२ / फ -७ अ . – श्री . जित सिंग ( भावसे , १ ९ ८७ ) , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( सामाजिक वनीकरण ) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे दिनांक ३१ मे २०२२ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नितीन सावंत , 
कक्ष अधिकारी . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated 3rd June 2022 . 

NOTIFICATION 

No. IFS - 1422 / C.R.02 / F - 7A . – Shri Jeet Singh ( IFS - 1987 ) , Principal Chief Conservator of 
Forests ( Social Forestry ) , Maharashtra , Pune has superannuated from the Government Service 
on 31st May 2022 ( A.N. ) . 


७३ 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NITIN SAWANT , 

Section Officer . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - १० 


महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक आयएफएस -२०२२ / प्र.क्र . ३६ / फ -७ अ . – ( १ ) श्री . व्ही . जे . भिसे , भावसे ( २००८ ) , उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) , डहाणू यांची 
पदोन्नतीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( कार्य आयोजना ) , पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे . 


( २ ) श्री . भानुदास पिंगळे , भावसे ( २०१२ ) , उप वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) , ठाणे यांची बदलीने पदस्थापना उप सचिव ( वने ) , महसूल 
व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ११ एप्रिल २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्विकारला आहे . 


( ३ ) श्रीमती सरोज गवस , भावसे , उप वनसंरक्षक ( कार्य आयोजना ) , ठाणे यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) , ठाणे 
या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ११ एप्रिल २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नितीन सावंत , 
कार्यासन अधिकारी . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० श्रावण ५ , 


महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ जून २०२२ . 

अधिसूचना 


शके १ ९ ४४ 


क्रमांक आयएफएस -२०२२ / प्र.क्र . ३६ /फ-७अ.- ( १ ) डॉ . सुनिता सिंग , भावसे , केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवरून परत आल्याने त्यांची 
पदस्थापना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक , सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा 
कार्यभार दिनांक ६ जून २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 


( २ ) श्रीमती अनिता पाटील , भावसे ( २०१० ) , सदस्य सचिव , राज्य महिला आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांची बदलीने पदस्थापना 
उप वनसंरक्षक , कांदळवन कक्ष , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ जून २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्विकारला आहे . 


( ३ ) श्री . गजेंद्र हिरे , भावसे ( २०११ ) , उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) , ठाणे यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) , 
नाशिक या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ जून २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 


( ४ ) श्री . वि . ग . माने , भावसे ( २०११ ) , उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) , सांगली यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( कार्य आयोजना ) , 
चंद्रपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ८ जून २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नितिन सावंत , 
कार्यासन अधिकारी , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ जून २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक आयएफएस -१४२२ / प्र.क्र . ४६ / फ -७ अ . – श्री . शहाजी ज्ञानदेव नारनवर ( भावसे , २०१५ ) , उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , 
सावंतवाडी हे दिनांक ३१ मे २०२२ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated 3rd June 2022 . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) १० अ 


NOTIFICATION 


नितिन सावंत , 

कक्ष अधिकारी . 


No. IFS - 1422 / C.R . 46 / F - 7A . - Shri Shahaji Dnyanadeo Narnavar ( IFS - 2015 ) , Deputy 
Conservator of Forests ( Territorial ) , Sawantwadi has superannuated from the Government 
Service on 31st May 2022 ( A.N. ) . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


७५ 


NITIN SAWANT , 
Section Officer . 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 

- 


महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ जून २०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक आयएफएस -१४२२ / प्र.क्र . ५ ९ / फ -७ अ . – श्री . चंद्रशेखर लालासाहेब धुमाळ ( भावसे , २००८ ) , वनसंरक्षक ( संशोधन ) , पुणे 

हे दिनांक ३१ मे २०२२ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated 3rd June 2022 . 


NOTIFICATION 


नितिन सावंत , 
कक्ष अधिकारी . 


No. IFS - 1422 / C.R . 59 / F - 7A.- Shri Chandrashekhar Lalasaheb Dhumal ( IFS - 2008 ) , 
Conservator of Forests ( Research ) , Pune has superannuated from the Government Service on 
31st May 2022 ( A.N. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NITIN SAWANT , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ जून २०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक आयएफएस -१४२२ / प्र.क्र . ७६ / फ -७ अ . – श्री . माणिक सदाशिव भोसले ( भावसे -२०० ९ ) , उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , धुळे 

हे दिनांक ३० एप्रिल २०२२ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated 3rd June 2022 . 


NOTIFICATION 


नितीन सावंत , 
कक्ष अधिकारी . 


७७ 


No. IFS - 1422 / C.R . 76 / F - 7A . - Shri Manik Sadashiv Bhosale ( IFS - 2009 ) , Deputy Conservator of 
Forests ( Territorial ) , Dhule has superannuated from the Government Service on 30th April 
2022 ( A.N. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NITIN SAWANT , 
Section Officer . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 


महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ जुलै २०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक आयएफएस -१४२२ / प्र.क्र . ८३ / फ -७ अ . – श्री . रावसाहेब रंगनाथ काळे ( भावसे -२०० ९ ) , उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , कोल्हापूर 
हे दिनांक ३१ मे २०२२ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated 7th July 2022 . 


शके १ ९ ४४ 


NOTIFICATION 


नितीन सावंत , 
कक्ष अधिकारी . 


No. IFS - 1422 / C.R . 83 / F - 7A . - Shri Raosaheb Rangnath Kale ( IFS - 2009 ) , Deputy Conservator 
of Forests ( Territorial ) , Kolhapur has superannuated from the Government Service on 
31st May 2022 ( A.N. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NITIN SAWANT , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १ ९ ४४ 

महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ जुलै २०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक आयएफएस -१४२२ / प्र.क्र . ८३ / फ -७ अ . - श्री . धनाजी पांडुरंग निकम ( भावसे - २००५ ) , वनसंरक्षक ( सामाजिक वनीकरण ) , 
अमरावती हे दिनांक ३० जून २०२२ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated 7th July 2022 . 


, 


NOTIFICATION 


नितीन सावंत , 

कक्ष अधिकारी . 


७ ९ 


No. IFS - 1422 / C.R. 87 / F - 7A . - Shri Dhanaji Pandurang Nikam ( IFS - 2005 ) , Conservator 
of Forests ( Social Forestry ) , Amravati has superannuated from the Government Service on 
30th June 2022 ( A.N. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NITIN SAWANT , 
Section Officer . 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , 
ते 

- 


महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ जून २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक आयएफएस -५०२१ / प्र.क्र . १५६ / फ -७ अ . – श्री . पोपट किसन बागुल ( भावसे - २०१५ ) , उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , मेवासी 
वन विभाग , तळोदा यांनी सादर केलेली स्वेच्छा सेवानिवृत्ती नोटीस स्वीकृत करण्यात आली असून त्यांना दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ 
( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated 13th June 2022 . 


शके १ ९ ४४ 


NOTIFICATION 


नितीन सावंत , 
कक्ष अधिकारी . 


No. IFS - 5021 / C.R . 156 /F-7A.- The Voluntary Retirement Notice tendered by Shri Popat 
Kisan Bagul , IFS ( IFS - 2015 ) , Deputy Conservator of Forests ( Territorial ) , Mewasi , Taloda , 
Nandurbar has been accepted by the Competent Authority Shri Popat Kisan Bagul , IFS , stand 
retired from Government Service on 31st January 2022 ( A.N. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NITIN SAWANT , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


